पाणीपुरवठा योजनांवरील रुपांतरीत नियमित 
अस्थायी (सीआरटी) आस्थापनेवरील कार्यरत 
कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२४-२५ या आर्थिक 
वर्षातील वेतनासाठी संबंधित जिल्हा परिषदांना 
निधी वितरीत करण्याबाबत. 

लेखाशिर्ष २२१५१९१४ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२४/प्र.क्र.८७/पापु-२३ 


७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 


क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 


तारीख: ०३ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा :- 


नः 


शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः जिपग्रा-११२०/प्र.क्र.१३५/पापु-२३, 


दिनांक ३० जानेवारी, २०२३ 


शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दि. २५ जुले, २०२४ 
शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२४/प्र.क्र.८७/पापु-२३, 


दिनांक २२ एप्रिल, २०२४ 


शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः 


दिनांक २९ मे, २०२४ 


शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः 


दिनांक १४ जुन, २०२४ 


शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः 


दिनांक ८ ऑगस्ट, २०२४ 


प्रस्तावना:- 


बजेट-१४२४/प्र.क्र.८७/पापु-२३, 
बजेट-१४२४/प्र.क्र.८७/पापु-२३, 


बजेट-१४२४/प्र.क्र.८७/पापु-२३, 


जिल्हा परिषदेंतर्गत ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांवरील 


रुपातंरीत नियमित अस्थायी 


(सीआरटी) आस्थापनेवरील कार्यरत पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी शासनाकडून जिल्हा 


परिषदेला अनुदान देण्याचा धोरणात्मक निर्णय मंत्रीमंडळाने दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०२२ च्या 
बैठकीमध्ये घेतला असून त्यानुषंगाने दिनांक ३० जानेवारी, २०२३ रोजी शासन निर्णय निर्गमित 


करण्यात आला आहे. सध्या कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२४-२५ या अर्थिक 


वर्षातील नियमित मासिक वेतनासाठी संबंधित जिल्हा परिषदांना निधी वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२४/प्र.क्र.८७/पापु- २३ 


शासन निर्णय :- जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या रुपांतरीत नियमित 
अस्थायी (सीआरटी) आस्थापनेवरील कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२४-२५ या अर्थिक वर्षातील 


नियमित मासिक वेतनासाठी संदर्भाधीन (३) ते (६) येथील शासन निर्णयान्वये एकूण रु.८५६.०० 


लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. त्यापैकी संबंधित जिल्हा परिषदांनी आतापर्यंत 


केळेला खर्च विचारात घेऊन यापुढील खर्चासाठी संबंधित जिल्हा परिषदांना २२१५१९१४ या 
लेखाशिर्षातर्गत ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टाखाली खालीलप्रमाणे एकूण रुपये 
१,७०,००,०००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी सत्तर लाख फक्त) इतके अनुदान वितरीत करण्यात 


येत आहे. 
कर्मचाऱ्यांची । या शासन निर्णयान्वये लेखाशिर्ष २२१५१९१४ खाली वितरीत 

a जिल्हा परिषद | संख्या करण्यात येत असलेले एकूण अनुदान 

a waa (अक्षरी रुपये) 

Ea ? 2 & व 

द्वि ठाणे 23 99,00,000/- । रूपये अकरा लाख Hat 

2 | पालघर १२ ६,००,०००/- | रूपये सहा लाख फक्त 

३ | रायगड १९ १२,००,०००/- | रूपये बारा लाख फक्‍त 

४ | रत्नागिरी २३ १२,००,०००/- | रूपये बारा लाख Had 

५ | नाशिक २ ३,००,०००/- | रूपये तीन लाख फक्त 

६ | जळगांव ५६ २५,००,०००/- | रूपये पंचवीस लाख wad 
सांगली २० १२,००,०००/- । रूपये बारा लाख फक्‍त 
कोल्हापूर ०२ २,००,०००/- | HI दोन लाख फक्त 
छत्रपती ७७ ३६,००,०००/- । रूपये छत्तीस लाख फक्त 

र संभाजीनगर 

| १० | बीड २ ४,००,०००/- | रूपये चार लाख Hat 

| 95 | १ | धाराशीव ३ ३,००,०००/- | रूपये तीन लाख फक्त 

१२ | लातूर \9 4,00,000/- रूपये पाच लाख फक्त 

१३ | नांदेड ४३ २५,००,०००/- । रूपये पंचवीस लाख wad 

१४ | अकोला १डॅ १०,००,०००/- । रूपये दहा लाख फक्त 

१५ | भंडारा रने ४,००,०००/- | रूपये चार लाख Hat 
एकूण ३०९ १,७०,००,०००/- | रूपये एक कोटी सत्तर लाख फक्त 


२. उपरोक्त अनुदानातून ज्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते अदा करावयाचे आहेत, अशा 


कर्मचाऱ्यांची नावे सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये दिळी आहेत. सन २०२४-२५ या अर्थिक वर्षातील 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२४/प्र.क्र.८७/पापु- २३ 


अनुज्ञेय वेतन/भत्त्यासाठी सदर निधी वितरीत करण्यात येत आहे. या निधीतून अन्य कोणतीही 
थकबाकी अदा करु नये. तसेच संदर्भाधीन दिनांक ३०.०१.२०२३ च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद 
केलेल्या पदनामानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय होणाऱ्या वेतनश्रेणीप्रमाणे वेतन अदा 
करण्याची दक्षता घ्यावी. 


३. या निधीचा अन्य कारणांसाठी किंवा अन्य कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी उपयोग करणे, ही 
वित्तीय अनियमितता समजण्यात येईल व त्याकरीता संबंधित जबाबदार अधिकारी 
शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र असतील. 


४. सदर सहायक अनुदान वेतनासाठी असल्याने वित्त विभागाच्या दिनांक १२.०१.२०२३ च्या 
शासन निर्णयानुसार ते “बिनशर्त” स्वरुपाचे आहे. 


५. पुढील मागणीपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय निधी वितरीत केला जाणार नाही याची संबंधित 
जिल्हा परिषदांनी नोंद घ्यावी. तसेच झालेल्या खर्चाचा महालेखापाल कार्यालयाने 
नोंदविलेल्या खर्चाशी वेळोवेळी ताळमेळ घ्यावा. ताळमेळाचे काम प्रलंबित असल्यास पुढील 
निधी वितरीत करण्यात येणार नाही. शासनाद्वारे देण्यात येणारे अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक 
अकाऊंटमध्ये ECS द्वारे प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची 
रक्‍कम एकत्रितरित्या व Offline Gach वितरीत करण्यात येऊ नये. 


६. वितरीत केलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना राज्य 
शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व 
सर्व अटी / शा्तींचे पालन करावे. 


७. या झासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेला खर्च “मागणी क्रमांक वाय-२, २२१५- 
पाणीपुरवठा व स्वच्छता, १९६-जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, (०१)- ग्रामीण नळ 
पाणीपुरवठा योजना, (०१)(०७) नियमित आस्थापनेवरील रोजंदारीवर काम करणारा कर्मचारी 
वर्ग (अनिवार्य) (२२१५१९१४), ३६- सहायक अनुदान (वेतन)” या लेखाश्िर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा व तो सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


८. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दिनांक २५ जुले, 
२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारात तसेच बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२४/प्र.क्र.८७/पापु- २३ 


केलेल्या निधीच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहेत. या 
परिपत्रकान्वये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीची पूर्तता होत आहे. 


र्‌, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥६॥/७59॥[॥9.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९०३१४५९०६७९२८ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by BALASAHEB B HAJARE 
B A [_ A A IH F B B DN: त, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
SUPPLY AND SANITATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=49ad4eefa4101394c1b1119b5f2d93940a592bd8a91d29 
70b24702e05968e19f, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


HAJARE ण गिल 
(बाळासाहेब बा. हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१)महाळेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
२)मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे/पाळघर/रायगड/रत्नागिरी/जळगांव/ 
नाशिक/सांगली/कोल्हापूर/छत्रपती संभाजीनगर/बीड/धाराशीव/लातूर/नांदेड/अकोला/भंडारा. 
३)मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे/पाळघर/रायगड/रत्नागिरी/जळगांव/ 
नाशिक/सांगली/कोल्हापूर/ छत्रपती संभाजीनगर /बीड/धाराशीव/लातूर/नांदेड/अकोला/भंडारा. 
४जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/पाळघर/रायगड/रत्नागिरी/जळगांव/नाशिक/सांगली/ 
कोल्हापूर/ छत्रपती संभाजीनगर /बीड/धाराशीव/लातूर/नांदेड/अकोला/भंडारा. 
५)कार्यकारी अभियंता, ग्रापापु, जिल्हा परिषद, ठाणे/पालघर/रायगड/रत्नागिरी/जळगांव/ 
नाशिक/सांगली/कोल्हापूर/ छत्रपती संभाजीनगर /बीड/धाराशीव/लातूर/नांदेड/अकोला/भंडारा. 
६)वित्त विभाग, व्यय-३/ अर्थसंकल्प-१८ कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई. 
७)ग्रामविकास विभाग, आस्था-१० कार्यासन, बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
८)कक्ष अधिकारी, पापु-४/पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, जी.टी. रुग्णालय 
आवार, मुंबई. 
९)निवडनस्ती, पापु-२३. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्र.बजेट-१४२४/प्र.क्र.८७/पापु-२३, दिनांक ०३ सप्टेंबर, २०२४ 


अक्र. कर्मचा-याचे नाव 


श्री. नंदकुमार बाबुराव स 


सोबतचे विवरणपत्र 
पदनाम 


पंपचालक 


पैवा निवृत्ती दिनांक 


२०.०९.२०२५ 


श्री. रविंद्र रघुनाथ विशे 


मजूर 


२३१.०५.२०२८ 
२१.०७.२०२६ 


श्री. किसन रामराव सातव 


२३१.०८.२०२८ 


श्री. रामनाथ कमळू सासे 


मजूर 


२०.१.२०२७ 


श्री. प्रकाश सखाराम ४ 


पंपचालक 
पंपचालक 


38.04, R030 
२०.११.२०३४ 


मस्टर कारकून 


२१.१२.२०३० 
२३०.०४.२०र४ 


श्रा. घनश्याम कृष्णा गायकर 


२१.०५.२०२८ 
२१.०८.२०२७ 


श्री. किरण परशुराम झ 
श्री. रामचंद्र हनुमंत ग 


२१.०५.२०२७ 
२३१.०८.२०२५ 


बाळाराम देऊ केमारे 


२३१.०५.२०३० 
२०.०४.२०२३४ 


श्री. सुभाष यशवंत TA 


मस्टर कारकून 
पंपचालक 


२१.१२.२०३० 
२३१.०३.२०३० 


श्री. सिताराम ASH प 
श्री. चांगो बुधाजी पवार 


मजूर 


२३१.०७.२०२५ 
२१.१९०.२०२४ 


भोई 


२३०.०४.२०२५ 
२१.०५.२०२८ 


२३१.०८.२०२८ 


श्री. संजय रघुनाथ गावड 


२१.०८.२०२२ 
२१.०५.२०३४ 


श्री. कांचन मोहन ठाकूर 


२३१.०१.२०३१ 
२३०.०६.२०२२ 


२३१.०५.२०२१ 
२१.०५.२०२५ 


२१.१०.२०२८ 
२१.०५.२०३४ 


श्री. प्रकाश गुरुद्दीन 


य श्रावण 


मजूर 


२१.०८.२०२९ 
२१.०५.२०२४ 


२३१.१०.२०२८ 


मजूर 
[1  र॒यगडजिल्हापरषद ||| 
मजूर 


२१.०५.२०२७ 


मजूर 


२१.०५.२०२५ 
२०.०६.२०२६ 


२१.०५.२०२४ 


२०.०६.२०२५ 


२३०.१०.२०२९ 
२१.०५.२०२६ 


२३०.०६.२०२७ 
२०.०६.२०२८ 


, रामकृष्ण नारायण म्ह 


२१.०८.२०२३२ 
२१.०८.२०२३२ 


श्री. राजन मारुती प 


30,08 2030 


श्री. झिलु धोंडू डवळे 


२१.०५.२०२७ 


गणपत २१.१०.२०२९ 


साधु आत्माराम पालकर 


२३१.०५.२०२९ 


श्री. लक्ष्मण कृष्णा ठाकूर 


२१.०५.२०२६ 


ग्रा. पोपटमोतरामगागुड Sd 
श्रा. प्रकाश दव 


म गायकवाड 


वाचमन 
व्हाल्वमन 


२१.१२.२०२६ 
२१.०५.२०२४ 


जळगांव जिल्हा परिषद 
कामगार 


२१.०५.२०३२३ 


रामदास चौधर 


कामगार 
कामगार 


२३१.०५.२०२८ 
२३०.०५.२०२९ 


श्री. अरुण बसंत चौधरी 


बाबुराव येव 


कामगार 
कामगार 


२३१.०५.२०३० 
२३०.०८.२०२५ 


श्री. बसंत बाबराव प 


कामगार 
कामगार 


२१.०३.२०३१ 
२१.०७.२०२६ 


कामगार 


28.03, 2088 


कामगार 


२३१.०५.२०२३१ 


कामगार 
कामगार 


१.०५.२०२६ 
२८.०२.२०२३ 


कामगार 
कामगार 


२३०.०४.२०२७ 
२३१.०५.२०२९ 


कामगार 
कामगार 


२१.०५.२०४१ 
२१.०७.२०३३ 


कामगार 
कामगार 


२१.०३.२०२८ 
२३१.१०.२०३२५ 


कामगार 
कामगार 


२१.०१.२०३५ 
२१.०८.२०२८ 


कामगार 
कामगार 


२१.०५.२०२७ 
२०.११.२०३८ 


कामगार 
कामगार 


२३०.०४.२०२९ 
२३१.०७.२०२६ 


कामगार 
कामगार 


२१.०५.२०२० 
२१.०३.२०३४ 


श्री. सुधाकर शांताराम प 


कामगार 
कामगार 


२१.०५.२०२७ 
२०.०६.२०२३७ 


श्री. गोविंदा रतन राठ 


श रामलाल चव्हाण 


कामगार 
कामगार 


२१.०५.२०३४ 
२०.०६.२०४७ 


aie aia 
Tal पांडुरंग प 


कामगार 
कामगार 


२९.०२.२०४० 
२९.०२.२०४२ 


श्री. सुजित शांताराम प 
श गुंजाळ 


कामगार 
कामगार 


30,08. 2084 
२१.९०.२०४४ 


श्री. सचिन भानुदास प 
श्री. प्रदिप युवराज प 


कामगार 
कामगार 


२१.०१.२०४४ 
२१.०३.२०४६ 


मरी जितेद्र संजय शेळवे 


कामगार 
कामगार 


२१.०७.२०४८ 
२३०.०६.२०४८ 


कामगार 
कामगार 


२३०.०९.२०४८ 
२३०.०४.२०४९ 


कामगार 
कामगार 


30,04, 20¥8 
30,08, ROWR 


गजानन बाबुराव प 


कामगार 
कामगार 


२३०.०६.२०३१ 
२१.०३.२०४० 


श्री. प्रमोद प्रभाकर भंगाळे 


कामगार 
कामगार 


२१.०८.२०४५ 
२१.०५.२०४५ 


४८ श्री. अनंत श्रीकृष्ण पाटील कामगार ३१.०७.२०५१ 
५० ait. जितेंद्र शिवाजी जाधव कामगार ३१.०५.२०४२ 
५१ [ait रविद्र मातंड चव्हाण कामगार 
५२ ।श्री. जितेंद्र मातंड चव्हाण कामगार ३०.०७.२०२८ 
५३ | श्री. चंद्रभान तुळशिराम म कामगार ३१.१२.२०३१ 
श्री. बापु साहेब ठे कामगार २८.०२.२०४२ 
श्री. सुरेश राजाराम धनगर कामगार ३१.०७.२०२७ 
श्री केलासभिकामोरे | कामगार २३१.१२.२०३९ 
लातूर जिल्हा परिष 
श्री. गोरे राजेश्वर गुरुनाथ ३०.११.२०२५ 
श्री. पुणे संजय मन्मथअप्पा मजूर ३०.०९.२०२६ 


२०.०६.२०२४ 
२१.०५.२०२४ 
२३०.०९.२०२६ 


R ३१.०१.२०२७ 
३०.०४.२०२८ 
श्री.अशोक मारोतीइंगळे | ३०.०४.२०३२ 
श्री. खुशाल गणपती इंगळे ३१.०७.२०२९ 
श्री. पांडुरंग लक्ष्मण ३०.०६.२०२८ 
श्री. छत्रपती नारायण जामनेव ३१.०८.२०२५ 
श्री. परवेज अल्लादिन पठाण | ३१.०७.२०२४ 
श्री. शंकर धेना जाधव ३१.१०.२०२६ 
श्री. देविदासमाणिककांबळे 1 | ३०.०६.२०३१ 
श्री. शे. उसमान घुडुसाब ३१.०७.२०२९ 


रव रफाक पार्पामिय २३१.०७.२०३० 
२१.०५.२०२६ 


३१.०१.२०२९ 
३१.१०.२०३१ 
% पफ महंमद वारस ३१.०७.२०२१ 
श्री. श. नवी शे. अ. शुकुर ३१.१२.२०२४ 
श्री. महुद अय्युबखा i ३१.०५.२०२८ 
श्री. केशव दत्ता हाटकर मजूर ३१.०३.२०२४ 
दत्ता देवजी ळे मजूर ३१.०५.२०२४ 
३१.१२.२०२५ 
at. Rast dat aise  |मजूर ३१.०३.२०२८ 
श्री. हणमंत विरभद्र पुष्पलवार ३१.०७.२०२४ 
9 ३१.०५.२०२४ 
२८.०२.२०२५ 
श्री. हणमल्लु भुमन्ना ३०.०६.२०२९ 
महंमद म. कासिम ३१.०३.२०२५ 
% कळे ३०.०६.२०२८ 
३१.०८.२०२८ 
३१.०३.२०३० 
३१.०३.२०२७ 
व होडाळे ३१.१२.२०२७ 

सुभाष रंगनाथ सुर्यवंशी ३०.११.२०२७ 
श्री. दिगंबर मारोती बं ३०.११.२०२४ 
३०.०८.२०२८ 
२८.०२.२०२५ 
३०.०९.२०२७ 
वे ३१.१२.२०२४ 

श्री. रणजितसिंह नरसिंह ठाकुर i 28.0%. ORE 


४० | श्री. बाबु लक्ष्मण अभंगे वॉलमन ३०.०६.२०२५ 

श्री. अ. रहेमान अ. बासं |चोकोदारा | _ ३१.०५.२०२६ 
३१.०७.२०२५ 
३१.०७.२०२७ 


संगणक ३०.०६.२०२४ 
संगणक ३१.१०.२०२४ 
श्री. एस. आर. ३०.०४.२०२६ 
श्री. एस. एस.सावंत ३१.०५.२०२८ 
श्री. आर. आर. भागवत ३१.०५.२०२६ 
श्री. व्ही. के.शितप ३०.०६.२०२६ 
श्री. आर. एस.गवाणकर मजूर ३०.०९.२०२४ 
श्री. आर. टी. जाधव मजूर ३१.०५.२०२५ 
श्री. एस. वाय. चव्हाण मजूर ३०.०६.२०२७ 
श्री. ए. टी. जाधव मजूर ३१.०७.२०३० 
श्रोकेजोशितप || ३०.०६.२०२८ 
श्रीडौपी.निरे | मजूर ३०.०४.२०३१ 
श्री. एस. एस. मजूर ३१.०५.२०२५ 
श्री. एस. आर. खाप मजूर २८.०२.२०२७ 
श्री. ए. मजूर ३०.०६.२०२५ 
३०.०५.२०२६ 
३१.०५.२०२८ 
३०.०९.२०२६ 
, सो. ३१.०५.२०२५ 
श्री. एस. सी. मे ३१.०८.२०२९ 
श्री. अशोक रघुनाथ ३१.०३.२०२७ 
श्री. एस. डी. महाकाळ ३१.०३.२०२७ 


३१.०३.२०२५ 
३१.०५.२०२६ 
३१.०५.२०२६ 
श्री. एस. जी. ३१.०५.२०२५ 
श्री. शिवाजी गणपत प मजूर ३१.०५.२०२४ 
श्री कृष्णा मजूर ३१.०५.२०२६ 
श्री. शंकर मारुती पवार मजूर ३१.०५.२०२५ 
श्री. सुभाष म मजूर ३१.०५.२०२५ 
श्री. संजय सखाराम प मजूर ३१.०५.२०२९ 
श्री. इश्वर तुकाराम चव्हाण मजूर ३०.०६.२०२६ 
२९.०२.२०२८ 
३१.०५.२०२६ 
३१.०५.२०२४ 
श्री. एस. एम. जाधव मजूर ३१.०५.२०२८ 
श्री. व्ही. बो. भगत मजूर ३१.१२.२०२९ 
ja. Sa 7613|| ३१.०५.२०२८ 
३१.०५.२०२९ 
श्री. एस. एम. जमादार मजूर ३१.०८.२०२९ 
श्री. एन. आर. मुजावर मजूर ३१.०८.२०२८ 
३१.०५.२०२६ 


२१.१०.२०२रड 
२१.०५.२०२४ 


एम. एच. कनिष्ठ अभियंता | २३१.०५.२०२९ 
बो. पंपचालक २३१.०३.२०३७ 
|जोडारी | ३०.०४.२०२७ 


aS. साखरे ||| पारञ 
एम. एम. कऱ्हाड 


बीड जिल्हा परिषद 


२३१.०७.२०३० 
२८.०२.२०२६ 


| छत्रपती संभाजीनगर जिल्हापरिषद | 


श्रा. एन. एस. म 


पंपचालक 


२३१.०३.२०२२३ 


श्री. एम. एम. कुलकण 


पंपचालक 
पंपसहायक 


२८.०२.२०२८ 
२८.०२.२०२८ 


पंपसहायक 
पंपसहायक 


२१.०८.२०२४ 
२१.१०.२०२८ 


व्हॉल्वमन 


२३०.०६.२०२७ 
२१.०५.२०२६ 


२१.१२.२०२५ 
२३१.०१.२०२३१ 


२३०.०६.२०२६ 
२३०.०६.२०२६ 


७.२३१.२०३० 
२०.०६.२०२३० 


२१.१९०.२०२४ 
२३०.०६.२०२६ 


२१.०७.२०२६ 
२३१.०८.२०२८ 


६.३०.२०३१ 
38.04, R030 


एस. एस. 


५.२१.२०२० 
२०.०६.२०२४ 


श्री. एस. एस. जाधव 


२३०.०६.२०२९ 
२३१.०८.२०२८ 


२३०.०९.२०२८ 
30,08. R0RC 


पंपचालक 


२३०.०६.२०२८ 
२३०.०४.२०२९ 


पंपसहायक 


२३०.०६.२०२४ 
२१.०८.२०२४ 


30,08. RORC 
२३०.०९.२०२७ 


२१.०७.२०२५ 
२१.०५.२०२६ 


२३१.१२.२०२५ 
२१.९१२.२०२५ 


२१.०१.२०३४ 
२१.०७.२०२६ 


एकनाथ धुमा चव्हाण 


२८.०२.२०२२ 
२०.०६.२०२५ 


| और. दादासाहेब काकासाहेब नरके | 


२१.१२.२०२६ 
२३०.०६.२०२६ 


प्रताप रामभाऊ चव्हाण 


२१.०३.२०२७ 
२१.०७.२०३१ 


2 श प्रभाकर डा. 


२१.०२३.२०२९ 
२३१.०५.२०२८ 


२१.०५.२०२६ 
२१.०५.२०२२ 


पंपचालक 


२३१.०५.२०२९ 
२१.०५.२०२४ 


व्हॉल्वमन 


२१.०७.२०३० 
२३१.०५.२०२८ 


२३०.०६.२०२९ 


५३ ।|श्री. कमलाकर रंगनाथ TEM व्हाल्वमन २३१.०५.२०२८ 
श्री. सोमनाथमुरलीधर कापसे || T 32.019, 202¥ 

श्री. गुलाम रसूल शेख अब्दुल T ३१.०३.२०२६ 
श्री. संतराम आसाराम पाठे T ३०.०६.२०२८ 
; 30.22.2032 
श्री. देवचंद पुंडलीक गायकवाड T ३१.०१.२०२९ 
श्री. आसाराम बाबुराव श T ३१.०३.२०२४ 
श्री. गंगाधर भाऊराव ठोंबरे T ३१.०३.२०२८ 
2 ३१.०३.२०२७ 
३१.०३.२०२५ 
श्री. पांडुरंग भागवत वरपे T ३१.०५.२०२७ 
T 32.03, 2024 

शामराव दो T ३१.१०.२०२८ 
श्रीविडिलकोंडीबाशिदिे व्हा ३१.०१.२०३० 
T 32.03, 2030 
२८.०२.२०२९ 
; क रतन गुंजाळ T 38.03, 202K 
श्री. महेबुबखा महेताबखा पठाण iT ३०.०६.२०२६ 
श्री.विष्णु परसराम खरात ३१.१२.२०२५ 
श्री. शे. इसाक गुलाब ३१.१२.२०३० 
नारायण ६ जाधव ३१.०५.२०२४ 
at. साहेबराव भावसिंग कवाळे. | ३०.०६.२०३२ 
३१.०८.२०२९ 
32.019, 2032 
३०.०६.२०२९ 


[1 अकोलाजिल्हापरिषदे 1 | 
श्री.केशव लक्ष्मण ताय मजूर २८.०२.२०३३ 


श्री. र.घ. भुयार मजुर ३१.७.२०२६ 
श्री. डि. पी. बायकर मजुर ३१.८.२०२७ 
3 ३१.३.२०२६ 
३१.७.२०२७ 
३०.११.२०३१ 
३०.११.२०२८ 
३०.११.२०३० 
३१.१.२०२९ 
३०.९.२०२४ 
२८.२.२०२७ 
३१.१.२०२४ 


भंडारा जिल्हा 
व्हालमन २८.०२.२०२८ 
पंपचालक २३०.११.२०२४ 
३१.०७.२०२५ 
३१.०१.२०२८ 
श्री. ए. आर. ठाव पंपचालक २३१.०५.२०२७ 
श्री. एस. एस. Rae पंपचालक ३१.१०.२०२७ 


BALASAHEB B HAJARE : 


बाळासाहेब बा. हजारे 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


